जलसंपदा विभागांतर्गत “वृक्ष लागवड आणि 
संगोपन” या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 
अनुषंगाने नियंत्रण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीडीए-२०१८/प्र.क्र. १६६/१८/लाक्षेवि(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ मे, २०१९. 


वाचा : 9) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. साववि-२०१६/प्र.क्र. Lo -भाग-२ /फ-११, 
दि. २५ जुले, २०१८. 
२) या विभागाचा शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०२ मार्च, २०१९. 

प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागाच्या “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या कार्यक्रमासाठी या विभागाच्या 
दि. ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २४०६ A ३९२ हे नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेली तरतुद 
वितरीत व नियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने “नियंत्रण व संवितरण अधिकारी “ घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागांतर्गत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या कार्यक्रमावरील निर्माण करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्ष २४०६ A ३९२ या लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या तरतुदीचे वितरण व 
नियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने “नियंत्रण व संवितरण अधिकारी” म्हणून अधिक्षक अभियंता तथा 
संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे. 
त्याचप्रमाणे प्रत्येक पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालयातील अधिक्षक अभियंता यांना त्या-त्या 
पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील “समन्वय अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. fas - १००९/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनियम, दि. १५ मे, २००९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या प्राधिकारास 
अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
जेर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०६१६४५४७१८२७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dines h 


Dinesh Shamrao Ghatge 


(दि. शा. घाटगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महालेखापाल (महालेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र - २ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०१८/प्र.क्र. १६६/१८/लाक्षेवि(कामे) 


२) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 
५) महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक. 
६) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७ अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 
८) सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
९) अधिक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११) संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नविन प्रशासकीय विभाग, मुंबई. 
१२) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१३) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४) महसूल व वन विभाग, फ-११ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१५) नियोजन विभाग -कार्या (१४३१), मंत्रालय, मुंबई 
१६) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १०/ व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) सर्व कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
१८) जलसंपदा विभाग /लाक्षेवि (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


wwe आ क OLDS LS DE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


